सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अनुदाने. 
“मागणी क्र. एल-२, लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन- 
०९३ जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, 
अज्ञासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण - राज्यक्षेत्र, ३६- 
सहायक अनुदाने (वेतन)” (२०५३०५७४) (चौथा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं-२०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा - 
१. शा.नि. क्रमांक- ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण-२०९३/प्र.क्र.८४५/०९, दि. १७.०९.१९९३ 
२. शा.परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग-प्रशिक्षण ११९९/प्र.क्र.५८१/६१, दि.२३.९.१९९८. 
३. शा.परिपत्रक क्रमांक-ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग -प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२.६.२००१. 
४. शा.परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
५. शा.नि. ग्राम विकास विभाग अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था १५, दि.१९.०४.२०२३, दि.२१.०७.२०२३ व दि.२१.०९.२०२३ 


प्रस्तावना - 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्र. एल-२, २०५३, जिल्हा प्रशासन-०९३ 
जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण (राज्यक्षेत्र) 
(अनिवार्य), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर), ३६-सहायक अनुदान (वेतन) (२०५३०५७४)” अंतर्गत ११ 
पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रे यांना वेतनेतरसाठी रु. ३६४३.०० हजार (रुपये छत्तीस लक्ष, त्रेचाळीस 
हजार Had) व वेतनासाठी रु. ३८६२२.०० हजार (रुपये तीन कोटी, शहाऐंशी लक्ष, बावीस हजार 
फक्त) असे एकूण रु.४२२६५.०० हजार (रुपये चार कोटी, बावीस लक्ष, पासष्ट हजार फक्त) इतकी 
तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पित अनुदानापैकी आतापर्यंत ३ हप्ते 
वितरीत करण्यात आले असून आता चौथा हप्ता वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता 
११ पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रांसाठी वाचा येथील क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 


(रक्‍कम : हजारात) 
शा.नि.दि. १९.०४.२०२३ 'शा.नि. दि.२१.०७.२०२३ | शा.नि. दि.२१.०९.२०२३) एकुणवितरीत निधी 
पहिला हप्ता (२०%) दुसरा हप्ता (१४%) दुसरा हप्ता (१४%) 
वेतनेतर | वेतन (वेतन) (वेतन) वेतनेतर वेतन 
७२८.६० | ७७२४.४० ५४०७.०८ ५४०७.०८ ७२८.६० १८५२३२८.५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


२. आता, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या १६% मर्यादेत 
निधी वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मर्यादेस अधिन राहून ११ 
पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्रांना ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
१६% मर्यादेत रु. ६१७९.५२० हजार (रुपये एकसष्ठ लक्ष, एकोणएऐंशी हजार, पाचशे वीस फक्त) इतके 
अनुदान सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार चौथा हप्ता म्हणून वितरित करण्यात येत आहे. 


३. प्रशिक्षण केंद्राना अनुदान द्यावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत शासन परिपत्रक क्रमांक प्रशिक्षण- 
११९८/प्र.क्र.५८१/६१ दि.२३ सप्टेंबर, १९९८ व शासन परिपत्रक, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.८५९/४४, दि.१२ जून २००१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
सूचनांच्या अनुंषगाने सर्व संबंधित उपायुक्‍त (आस्था) यांनी सदर पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रास दरमहा 
अनुदान अदा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच संदर्भ क्र.१ मध्ये दर्शविलेल्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १२ मधील अटीनुसार केंद्रानी खर्च करावा. 


४. सदर निधी वितरणाकरिता तसेच निधी ज्या बाबींकरीता मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
बाबींवर खर्च करण्यात येईल याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित उपायुक्‍त 
(आस्था), विभागीय आयुकत कार्यालय यांची असेल. तसेच सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रही 
तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. हा खर्च “मागणी क्र.एल-२, २०५३, जिल्हा प्रशासन - ०९३, जिल्हा आस्थापना (०६) (०१) पंच, 
सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण - राज्यक्षेत्र, ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
(२०५३०५७४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो या लेखाशीर्षातर्गत केलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. तसेच सदर खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्च पडतो आहे, याबाबत ताळमेळ घालून 
खातरजमा करावी व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा शासनास कळवावे. सदर लेखाशिर्षाचे आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून संबधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील उपायुक्‍त (आस्थापना) हे काम 
पाहतील. 


६. विभागीय आयुक्त कार्यालयाने प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान वितरीत करताना वेतन/वेतनेतर 
बाबीवर प्रत्यक्ष किती अनुदानाची आवश्‍यकता आहे याची खातरजमा करुन त्यांना आवश्‍यक तेवढी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त अनुदान वितरीत केले 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच प्रशिक्षण केंद्राने वेतन/वेतनेतरकरिता दरमहा किती अनुदान 
आवड्यक आहे याची पूर्वसूचना संबंधित आयुक्‍त कार्यालयास द्यावी. त्याप्रमाणे आयुक्‍त कार्यालयाने 
वेतन/वेतनेतर बाबींकरिता अनुदान वितरीत करावे. आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाबाबत पूर्वसूचना न 
दिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित केंद्राच्या प्राचार्यांची असेल. 


७. या अनुदानातून संबंधित प्रशिक्षण केंद्राने केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचा 
अधिकार महालेखापाल, (लेखा) महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि/किंवा महाळेखापाल (लेखा) महाराष्ट्र-२ 
नागपूर यांना राहील व त्यांना त्यांचे हे काम योग्य तर्‍हेने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित प्रशिक्षण 
केंद्र/संस्था, मदत / सुविधा पुरवतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


८. हाझशासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग 
१ ला, उपविभाग १ ते ५ मधील तरतूदीनुसार अ.क्र. ४ परि. २७ (२) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ns सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११०९१८२४१९१२२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by POPAT D. 


PO PAT D ) DESHMUKH 
° DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development Department, 


D F 5 H M U K + ou, email=P.d.deshmukh@nic.in, 
c=IN 


Date: 2023.11.10 13:54:06 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्र्त 
१. विभागीय आयुक्त, सर्व (प्रत्येकी २ प्रती) 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 
3. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व नाशिक. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण, पुणे, औरंगाबाद,नागपूर , अमरावती व नाशिक. 
६. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - 2, नागपूर. 
८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
९. प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र, (सर्व) (प्रत्येकी २ प्रती) 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१ व वित्त-७ ग्राम विकास विभाग. 
११.निवड नस्ती का .क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुपं २०२३/प्र.क्र.३७/आस्था-१५ 


सन २०२३-२४ या कालावधीतील चौथ्या हप्त्याचे वितरण 


पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राचे नाव 
दि कोसबाड हिल, जि.पालघर 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण 


वर्ये, जि.सातारा 


वेतन 
892.000 
892,000 


§ 22.000 


(रु.हजारात) 


एकुण 
४१८.००० 
४१८.००० 
६२२.००० 


गारगोटी, जि.कोल्हापूर १८७०.००० १८७०.००० 


गौडगांव, जि.सोलापूर 


मुरुड, जि.लातूर 


विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 


मूल, जिल्हा चंद्रपूर 


बो 
ड) 


८ | खिरोदा, जि.जळगाव 
विभागीय आयुक्त, नाशिक 


९४(9०.००० 


३००.००० 


300,000 


५६१.००० 
९०६.००० 
२५०.००० 


२५०.००० 


8(90 ,000 


विभागीय आयुक्त, पुणे २९६२.००० २९६२.००० 


300,000 


300,000 


हनुमान नगर, जि.नागपूर ३४५.००० ३४५.००० 


५६१.००० 
९०६.००० 
२५०.००० 


२५०.००० 


खामगांव, जि.बुलढाणा ४७०.५२० ४७०.५२० 


) 
५ 
विभागीय आयुक्त, नागपूर 
3) 
| 90 


| 90 शिवाजीनगर, जि.अमरावती 


पुसद, जि.यवतमाळ 


४७३.००० 


800,000 


893.000 


YOO ,000 


विभागीय आयुक्त, अमरावती १३४३.५२० १३४३.५२० 


3)+9)+H)+S)+8)+5) 


६१७९.५२० 


६१७९.५२० 


Digitally signed by POPAT 0. 
POPAT D. झक 
DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 
o=Rural Development Department, 
D F S H M U KH ou, email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.11.10 13:54:32 +05'30" 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


